व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादीत, 
अकोला या Rad पदावर प्रतिनियुक्तीने 
पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्र. संकीर्ण १६२२/प्र.क्र.१६९/१७-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - १२ डिसेंबर, २०२२. 


आदेशा 


श्री. सचिन कलंत्रे, सध्या अध्यक्ष जात पडताळणी समिती, चंद्रपूर (अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी- 
निवडश्रेणी dah यांची कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या 
अधिपत्याखालील व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादीत, अकोला या 
रिक्‍त पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. त्यानुसार श्री. सचिन GSA, सध्या अध्यक्ष जात पडताळणी समिती, चंद्रपूर यांनी व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादीत, अकोला या पदाचा कार्यभार श्री.संतोष आळसे, 
सहसंचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन, अकोला यांच्याकडून स्वीकारावा. 
३. म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयत्तेर सेवा ..... इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० अंतर्गत 
परिशिष्ट २ मध्ये नमूद अटी शार्ती विचारात घेऊन, श्री. सचिन कलंत्रे, अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी 
निवडश्रेणी संवर्ग यांच्या व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादीत, अकोला 
या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी शर्ती महसूल व वन विभागाच्या सहमतीने यथावकाडा निर्गमित 
करण्यात येतील. 
४. प्रस्तुत आदेशास अनुसरुन, प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी श्री. सचिन कलंत्रे, सध्या 
अध्यक्ष जात पडताळणी समिती, चंद्रपूर यांना सध्याच्या पदावरुन कार्यमुक्त करण्याकरिता आवश्‍यक ती 
कार्यवाही महसूल विभागाकडून करण्यात यावी. 
५. सदर आदेश शासन मान्यतेने तसेच सामान्य प्रशासन विभाग आणि महसूल व वन विभागाच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
६. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून याचा संकेतांक २०२२१२१२१२०८०२६७०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. EK ATH RAJARAM 

DAWALE 


(एकनाथ डवले) 
प्रधान सचिव (कृषि) 
प्रत 
१) अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
२) सचिव, मा. उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण १६२२/प्र.क्र.१६९/१७-ओ 


४) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) अपर मुख्य सचिव (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव (कार्यासन १०), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव (ई-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव (प्रशा-१), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादीत, अकोला 

११)श्री. सचिन कलंत्रे, अध्यक्ष जात पडताळणी समिती, चंद्रपूर 

92) श्री. संतोष आळसे, सह संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शोती मिशन, अकोला 

१३) निवडनस्ती कार्यासन १७- अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


(शड 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


